RNI No.MAHBIL /2009 /29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ४, अंक २५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २१ - २७, २०१८ /ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये १६. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 28th May 2018 

NOTIFICATION 
BOMBAY CITY CIVIL COURT ACT, 1948 . 

No . Misc 2018 /826 / C .R . 34/ D - VI. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 
8 of the Bombay City Civil Courts Acts , 1948 (Bombay Act No. XL of 1948 ), the Government of 
Maharashtra on recommendation of High Court of Judicature at Bombay appoint the following Officers 
on the post mentioned against their names — 
Sr. No. Name 

Promotional Post 
(1 ) 

(3 ) 
Shri S . S . Purekar, Addl. Registrar (Civil ) 

Registrar (Civil) 
Smt. K . R . Desai, Registrar (Sessions) 

Additional Registrar (Civil) 
Miss S . S . Dhankne, Addl. Registrar (Sessions) Additional Registrar (Civil) 
Smt. S . D . Sawant, Addl. Registrar (Sessions) Registrar (Sessions ) 
Shri B . R . Daptare , Deputy Registrar 

Registrar (Sessions) 
Shri A . D . Sinagare , Deputy Registrar 

Additional Registrar (Sessions) 
Smt. S . S . Singasane, Deputy Registrar 

Additional Registrar (Sessions ) 
Shri S . N . Redij, Asstt. Registrar 

Deputy Registrar 
Shri M . S . Bhosale , Asstt. Registrar 

Deputy Registrar 
Smt. S . S . Sanaye , Asstt . Registrar 

Deputy Registrar 
Smt. V . V . Sansare , Asstt. Registrar 

Deputy Registrar 
12 Smt. S . A . Chindarkar, Asstt. Registrar 

Deputy Registrar 


( 2 ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . S . KALOTI , 
Legal Adviser and Joint Secretary to Government. 


(?) 


ATT Joh 


( 7 .3 .fq .) - 2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 6th June 2018 

NOTIFICATION 


vern 


No. SPP -2018 /U .O . R . 45 /D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv. Vikas M . Shah , as " Special Public Prosecutor” for conducting 
the Cases in Additional Sessions Court, Shivajinagar , Pune arising out of C . R .No .07/ 15 registered 
at Anti Terrorism Squad Police Station , Kalachowky, Mumbai. 

2 . The fees of Adv . Vikas M . Shah , Special Public Prosecutor shall be paid by Home 
Department as per the proposal Approved by this department . 

3 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra 
Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify / annul the order without assigning any 
reason . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P . BORUDE , 

Section Officer . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 1st June 2018 . 

NOTIFICATION 


No. SPP - 2018 /U .O . R .53/ D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section (8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv. Raja B . Thakare , as “ Special Public Prosecutor ” for conducting 
the Case before the Ld . Metropolitan Magistrate , 37th Court , Mumbai, Session Court, Mumbai 
and Hon . High Court , Mumbai which is arising out of DCB -CID C . R .No .28 /2018 (registered at 
Dr. D . B . Marg Police Station , C . R .No.78 /2018 ). 

2 . The fees of Adv. Raja B . Thakare , Special Public Prosecutor shall be paid by Home 
Department as per the proposal Approved by this department . 

3 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 


4 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reason . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P . BORUDE , 

Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६ , शके १९४० 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
वाचावे. -(१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ व नियम १९६० ( अद्ययावत सुधारणेसह ) 

( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५/ प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना.बँका / डी - ४ / ना . पत / क . १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट पिटीशन क्रमांक १९४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) या कार्यालयाचे जा. क्र .८ -सआ/ वैधा. कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/ २०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र .पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी /नियुक्ती /फेर नियुक्ती / २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ८ ) दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि . मुंबई यांचे दिनांक १६ मार्च २०१८ . 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १-स . आ./ का . क. १५६/ कुर्ला नागरिक बँक / वि.व. अ/ १८ /९३१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली 
बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम अन्वये १५६ व नियम मधील तरतुदीनुसार १०७ 
चे नियम १९६१ खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१ ) 
१ श्री . रविंद्र हरी जाधव सहा . व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
२ श्री . विनोद जनार्दन पवार 

वसुली अधिकारी मुंबई शहर व श्री. दत्ताराम 

रामचंद्र सावंत, श्री . अशोक 
जैन व श्री. राहूल शिवाजी 
सोळस्कर या कर्ज प्रकरणा 
बाबत ठाणे , पालघर , रायगड 

या जिल्ह्यासाठी मर्यादित . 
३ श्री . शत्रुघ्न हणमंत विधाते 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
४ श्री. मंगेश हिरामण खरे 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

सातारा 
५ श्री . निलेश मारुती काटकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

सांगली 
६ श्री . जयसिंग मगन थोरात कनिष्ठ अधिकारी ___ वसुली अधिकारी 

अहमदनगर 
अटी : 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून 
घेण्यात येतील. 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


( २ ) 


व्यवस्थापक 


भाग एक ( म .उ.वि .) -१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१- २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात 
अ४ - अ३ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, मुंबई यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ६) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , “ दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक 
लि . मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
___ ( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे 
आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

__ (१२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली 
अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली 
अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदार निहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक ४ मे २०१८ . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७ , २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक यांचे कार्यालय 
वाचावे. - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी - ४ / ना . पत / क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 

हाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डि - ४ / पतसंस्था का . क . १५६/ 
११ /दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश . 
( ६) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे , यांचेकडील परिपत्रक जा .क्र .८-सआ वैधा. कार्य 

व अवसा. काम / कलम १५६/ २०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७) मॅनेजर , स्व . अशोकराव बनकर नागरी सहकारी पतसंस्था म . पिंपळगांव, ता . निफाड, जि . नाशिक यांचे दिनांक ४ 

एप्रिल २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 
क्रमांक वि -१/ स्व . अशोकबनकरपत / क .१५६ / २०१८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , निलकंठ करे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये , 
स्व . अशोकराव बनकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. पिंपळगाव बसवंत, ता. निफाड, जि . नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी /कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

यांचा क्रमांक केलेल्या अधिकाऱ्याचा 


हुद्दा 


( ३ ) 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 


१ 


श्री . अनिल बाबुलाला गुजराणी 


११ /२०१८ 


वसुली 
अधिकारी . 


नाशिक जिल्हा 


अटी . - १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक 

यास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ”, “ अ- २ ”, “ अ- ३ ” व “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६ , शके १९४० 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यासकिंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ . शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

१० . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ................... सहकारी बँक / पतसंस्था 
..................... ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

१२ . वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

१३ . सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहिर लिलाव व कलम १०० / ८५ अन्वयेची 
कार्यवाही ही माहे डिसेंबर, २०१८ अखेर पूर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०१९ 
पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही 
आपली राहिल. 


नाशिक , 
दिनांक ३ मे २०१८. 


निलकंठ करे, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ जून २०१८ 


अधिसूचना 


क्रमांक टीपीबी- ४३१४ / ३९१ / प्र. क्र . ५८ / २०१५ / नवि-११. - ज्याअर्थी, नगररचना योजना क्र . || ( प्रथम ) ( अंतिम ), बोरीवली ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त नगररचना योजना ” असा करण्यात आला आहे) ही शासनाने मंजूर केलेली असून ती दिनांक ३ ऑक्टोबर १९९५ पासून अंमलात 
आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, दबालिया एन्टरप्रायझेस , बोरीवली (पश्चिम ) यांनी दिनांक १४ जून २०१३ रोजी असे निवेदन दिले की , उक्त नगररचना 
योजनेमधील ज्या भूखंडाचे क्षेत्र २५०८ चौ. मी . पेक्षा जास्त आहे अशा ३१ भूखंडापैकी २५ भूखंडामध्ये नियमित चटई क्षेत्र निर्देशांक ०. ८५ व 
अधिमूल्याची आकारणी करून अतिरिक्त ०.१५ चटई क्षेत्र निदेशांक याप्रमाणेनियोजन प्राधिकरणाने परवाने दिलेले आहेत . उर्वरित ५ भूखंडासंदर्भात 
त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचिका ( लॉ ) क्र . ४७१/ २०१४, दबालिया एंटरप्रायझेस विरूद्ध महाराष्ट्र शासन या 
याचिकेमध्ये दबालिया एंटरप्रायझेस यांच्या निवेदनावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे दिनांक २५ जून २०१४ रोजी आदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा केला आहे) दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये असा अहवाल दिलेला आहे की , वर उल्लेखिलेल्या उक्त नगररचना योजनेमधील ५ भूखंडापैकी २ भूखंडावर बांधकाम प्रस्ताव 
मंजूर करण्यात आलेले असून उर्वरित ३ अंतिम भूखंड क्र . १७२, २०१- सी व ४८६ संदर्भात इमारत प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले नाहीत . त्याच 
प्रमाणे उक्त महानगरपालिकेने अंतिम भूखंड क्र . १७२, २०१- सी व ४८६ संदर्भात वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्याप्रमाणे अधिमूल्याची आकारणी 
करून १. ०० चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणेसाठी, उक्त नगररचना योजनेच्या विनियमातील परिशिष्ट - सी मध्ये सदर भूखंडाचा समावेश 
करणेसाठी तसेच प्रपत्र-१ ( Redistribution and Valuation Statement ) मधील सदर भूखंडाची “ अभिन्यास खुले क्षेत्र ” ही नोंद कमी 
करणेसाठी उक्त नगररचना योजनेमध्ये फेरबदलासाठी निर्देश देणेचीही शासनास विनंती कलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ९१ चे पोट -कलम ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार राज्य 
शासन उक्त महानगरपालिकेस, नगररचना योजना क्र. III ( प्रथम ) ( अंतिम ), बोरीवली मध्ये खालील बाबींसंदर्भात फेरबदल करणेसाठी प्राधिकृत 
करीत आहे : 

(१) अंतिम भूखंड क्र . १७२ , २०१- सी व ४८६ मध्ये नियमित चटई क्षेत्र निर्देशांक ०.८५ व वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील जमिनीच्या 
दराच्या ६० टक्के प्रमाणे अधिमूल्याची आकारणी करून अतिरिक्त ०.१५ चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणेसाठी सदर भूखंडाचा समावेश उक्त 
नगररचना योजनेच्या विनियमातील परिशिष्ट - सी मध्ये करणे . 

( २) यासंदर्भात वर उल्लेखिलेल्या भूखंडासंदर्भात प्रपत्र -१ ( Redistribution and Valuation Statement ) मधील “ अभिन्यास खुले 
क्षेत्र ” ही नोंद कमी करणे. 

( ३ ) त्यानुसार उक्त महानगरपालिकेने कलम ९१( २) मध्ये विहीत केलेप्रमाणे फेरबदलाचा मसुदा तयार करून या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून 
सहा महिन्याचे मुदतीमध्ये प्रसिद्ध करून त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रदीप गोहिल , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६ , शके १९४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated 14th June 2018 

NOTIFICATION 


No. TPB 4314 / 391/CR - 58 /2015 /UD -11 . — Whereas , Town Planning Scheme III (Principal) ( Final), 
Borivali (hereinafter referred to as “ the said Town Planning Scheme") has been sanctioned by the State 
Government to take effect from 3rd October 1995 . 


And whereas, the Dabalia Enterprises , Borivali (West) vide letter dated 14th June 2013, represented 
that in case of 25 plots out of 31 plots in the said Town Planning Scheme, which having area more than 
2508 sq .mtr ., the Planning Authority has granted 0 . 85 regular F . S .I. and 0 . 15 additional F .S .I. by charging 
Premium as per Regulations of Town Planning Scheme. Accordingly remaining 5 plots shall be processed ; 

And whereas , the Bombay High Court in Writ Petition ( lodging ) No. 471 of 2014 , Dabalia Enterprises 
Vs. State of Maharashtra , passed order on 25th June 2014 to decide the representations of Dabalia 
Enterprises as early as possible ; 


And whereas , the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the said 
Corporation ") vide letter dated 31st March 2017 , reported that out of 5 plots, the building proposals on 2 
plots have been approved and 3 Final Plots, bearing No. 172 , 201 -C and 486 , where the building proposals 

id Corporation also requested the Governmentto issue directives regarding 
variation in the said Town Planning Scheme, to include F . P . No. 172 , 201- C and 486 of in the Appendix - C 
ofRegulation of the said Town Planning Scheme forpermitting 1. 00 F . S .I. by charging premium at Annual 
Statement of Rates and to delete the entry regarding " Layout Open Space" in remarks column ofForm ľ 
(Redistribution and Valuation Statement) in respect of these three final plots . 

Now , therefore the State Government authorizes the said Corporation under sub - section (2) of Section 
91 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 to undertake variation in the Town Planning 
Scheme III (Principal ) (Final), Borivali in respect of following items: 

(a ) To include F.P . No. 172 , 201-C and 486 of in the Appendix -C of Regulation of the Town 
Planning Scheme to permit 0 . 85 Regular F . S . I. and 0 . 15 additional F . S .I. by charging premium at the 
rate of 60 % of the land rate of Annual Statement of Rates . 


(b ) to delete the entry regarding “ Layout Open Space ” in remarks column of Form ľ 
(Redistribution and Valuation Statement) in respect of above mentioned three finalplots . 

(c) The said Corporation shall prepare and publish the draft variation as per provision laid down 
under section 91 ( 2 ) of the said Act, within a period of six months from the date of issue of this 
Notification and process accordingly. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRADEEP GOHIL , 


Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक सीजेएम - १३१७ / ४७० / प्र.क्र .९० / का .३. - महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम , २००८ चे नियम- ४ व मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, 
१८६९ (मुंबई) कलम २२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील नमूद ४० उमेदवारांची दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी (प्रथमवर्ग ) या संवर्गात ३ वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी त्यांनी पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्याच्या 
दिनांकापासून महाराष्ट्र राज्यात नियुक्ती करण्यात येत आहे : 


अ . क्र . 


उमेदवारांची नावे 


अ . क्र . 


उमेदवारांची नावे 


गुणवत्ता 
क्रमांक 
( २ ) 


गुणवत्ता 
क्रमांक 


( ३ ) 


06620662G<www 


arsmx5wovaaarmx2w2 


श्रीमती निर्मळे श्रुती चंद्रकांत 
श्री . राठोड नितेश भिमराव 
श्री . सोनवणे संदीप देवीदास 
श्रीमती करवंदे प्रियंका किशोर 
श्रीमती जाधव स्वाती गणपत 
श्री . वर्षे गोविंद सिताराम 
श्रीमती खान शाजिया कामरान 
श्री . देशपांडे प्रितेश चंद्रशेखर 
श्री . जाधव योगेश अरुण 
श्री . पाचरणे अंकुश आत्माराम 
श्री . शेख समीर कादर 
श्रीमती जोशी अमृता चारुदत्त 
श्रीमती निकम प्रेरणा राजाराम 
श्री. चव्हाण विश्वजीत बिपीनचंद्र 
श्रीमती पाटील पृथ्वी संजय 
श्रीमती कुलकर्णी प्राची रविंद्र 
श्रीमती कोकाटे वैशाली बजरंग 
श्रीमती पटेल प्रियंका अंबालाल 
श्री . पुरी वैभव किशोर 
श्रीमती कुलकर्णी विजयालक्ष्मी रघुनाथ 


श्रीमती सय्यद नाजमीन सलिमशा 
श्रीमती निंबाळकर सोनाली जवाहरलाल 
श्री . खारकर चंद्रमोहन मोहन 
श्रीमती जाधव स्नेहा राजेंद्र 
श्री . गिरगांवकर प्रसाद शंकरराव 
श्री . भेंडे रविंद्र मधुकरराव 
श्रीमती रावजाडेजा वृषाली विजयकुमार 
श्री . पोवार केदार अरविंद 
श्री . बागुल प्रवीण पुंडलिक 
श्रीमती मथुरे माया पोपटराव 
श्री . शेख आरीश शैफोद्दीन 
श्रीमती कादियान अपर्णा बलवंत 
श्रीमती भोसले नुतन तानाजी 
श्रीमती बोराडे उमा अरुण 
श्रीमती माने स्नेहा मधुकरराव 
श्री . कोरे अतुल अशोक 
श्रीमती मोताळे अनामिका अनंत 
श्री. चोखट भगवान ज्ञानोबा 
श्रीमती गोसावी प्राची नारायण 
श्रीमती भोईटे अर्चना नारायण 


rr 


o 


उपरोक्त उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता उच्च न्यायालय ठरविल त्याप्रमाणे राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेंद्र द . सावंत 
विधि सल्लागार- नि - सहसचिव . 


भाग एक ( म . उ.वि . )- २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा 
वाचावे. - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६( २), दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल /१६०५ /प्र.क्र .१२० / १५ -स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना.बँका / डी - ४/ ना . पत / क. १५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त , कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना. पत / डि - ४ / पतसंस्था / का . क.१५६ / 

११ / दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६) अध्यक्ष/ सरव्यवस्थापक , बालाजी अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि ., चिखली र.नं . ४१३, जि . बुलडाणा यांचे 

पत्र जा . क्र . बालाजी/ ६८८ / २०१८ , दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजीचे पत्र व संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या दिनांक २८ 
फेब्रुवारी २०१८ च्या सभेतील ठराव क्र . ६ ची सत्यप्रत . 


आदेश 
क्रमांक वसुली / कलम १५६/ अधि .प्रदान / ३११६ / १८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , नानासाहेब चव्हाण , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा या आदेशान्वये, 
बालाजी अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . चिखली, र.नं . ४१३, जिल्हा बुलडाणा, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( ५ ) 
१ श्री . सुनिल जगन्नाथ शिंदे विशेष वसुली व विशेष वसुली व 

बुलडाणा जिल्ह्यापुरते 
विक्री अधिकारी , विक्री अधिकारी . 
बालाजी अर्बन को - ऑप . 
क्रेडीट सोसायटी लि ., चिखली, 

र.नं. ४१३ , बुलडाणा 


(१ ) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

( ५) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूल केलेला 
सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ -१ ”, “ अ - २ ", 
“ अ- ३ ”, “ अ- ४ ” मध्ये ठेवावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र. क्र . २३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

(९ ) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ”किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( १० ) आपण वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी .................... सहकारी बँक / पतसंस्था ................ 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२) आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

( १३ ) नूतणीकरणाचा प्रस्ताव मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा ., पुणे यांचेपरिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मध्ये 
दिलेल्या सूचनेनुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा . 


बुलडाणा, 
दिनांक १५ मे २०१८ . 


नानासाहेब चव्हाण, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा. 


भाग एक ( म . उ.वि .) - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
वाचावे. - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम /१८४ / 

१५६( २ ), दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना . बँका / डी - ४ / ना .पत / क.१५६ / प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त , कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना . पत / डी - ४ / पतसंस्था का . क.१५६/ १, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र ./ सआ- ५ / वसुली अधिकारी /नियुक्ती / फेर नियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहयोग को - ऑप .के . सोसा. लि ., मुंबई समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई 
यांचे दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीचे पत्र व त्या पत्रासोबतचा प्रस्ताव. 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ .५ / का . क . १५६ / समर्थ रघुवीर पत ./ २०१८ / ११५०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ. क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . अशोक कृष्णा पाटील 

उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे 
२ श्री . अरुण भैरू मांडरे 

उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग 
अटी. 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्यांच्या/ वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) थकबाकीदारांकडून वसुल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७ , २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 


( ६) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ /प्र.क्र . २३१ /१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्या. मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 

(११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम कर 

पनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

(१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या (Cost of Process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही. 

(१३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी , २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

(१४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकुमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याबाबत त्याची 
आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत 
प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये 
नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करुन वसुल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . 
सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 


___ डॉ. पी . एल . खंडागळे 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा यांचे कार्यालय 
वाचावे. - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६( २ ), दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल / १६०५ / प्र.क्र . १२०/ १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका/ डी -४ / ना .पत / क. १५६/ प्रशिक्षण/ ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त, कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र . ना . पत / डी - ४ / पतसंस्था का. क . १५६/ ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश . 
( ६ ) व्यवस्थापक , तोरणा महिला अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी म . बुलडाणा र.नं . १४२, यांचे 

पत्र जा .क्र . वसुली अधि ./ प्रस्ताव / ३९ / २०१८ , दिनांक १२ मार्च २०१८ व संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या दिनांक २५ 
फेब्रुवारी २०१८ च्या सभेतील ठराव क्र . ३ ची सत्यप्रत . 


( ४ ) 


आदेश 
क्रमांक वसुली / कलम १५६ / अधि . प्रदान /१८६९ / २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , नानासाहेब चव्हाण , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा या आदेशान्वये , 
तोरणा महिला अर्बन को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी मर्यादित , बुलडाणा, र.नं . १४२, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ 
या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २) 
१ श्री . किसनराव कडूबा भोजने विशेष वसुली व विशेष वसुली व 

बुलडाणा जिल्ह्यापुरते 
विक्री अधिकारी . विक्री अधिकारी . 
तोरणा महिला अर्बन को - ऑप . 

क्रेडीट सोसायटी म . 

बुलडाणा, र.नं . १४२. 
अटी .- १. आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था कार्यालयास सादर करावी . 

४ . आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

५. आपण केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूल केलेला 
सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ-१ ”, “ अ- २ ”, 
“ अ - ३ ” व “ अ - ४ ” मध्ये ठेवावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१- २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 


१५ 


६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , 
१९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ . शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र. क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

९. आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ”किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम 
१०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

१०. आपण वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी .................... सहकारी बँक / पतसंस्था .................... 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२ . आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता 
येणार नाही. 

१३. नूतणीकरणाचा प्रस्ताव मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म. रा., पुणे यांचे परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मध्ये 
दिलेल्या सूचनेनुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा . 


नानासाहेब चव्हाण, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, बुलडाणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा यांचे कार्यालय 
वाचावे. - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम /१८४ / 

१५६( २), दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५/ प्र.क्र . १२० / १५ -स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना.बँका / डी- ४ / ना. पत / क. १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त , कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना. पत / डी - ४ / पतसंस्था का . क. १५६/ ११ / दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश . 
( ६ ) व्यवस्थापक , डॉ . पंजाबराव देशमुख नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. बुलडाणा र.नं . ३२४, यांचे पत्र जा .क्र . डॉ .प.दे. ना ./ 

वि . व. अधिकार / नूतनीकरण / ७२५ / २०१८ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ व संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या दिनांक ३० 
डिसेंबर २०१७ च्या सभेतील ठराव क्र . ५ ची सत्यप्रत . 


आदेश 
क्रमांक वसुली / कलम १५६/ अधि .प्रदान / १८७० / २०१८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा या आदेशान्वये , 
डॉ . पंजाबराव देशमुख नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. बुलडाणा, र.नं . ३२४ , ता .जि . बुलडाणा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१) ( २) __ ( ३ ) 

( ५ ) 
१ श्री . किसनराव कडूबा भोजने सहव्यवस्थापक , विशेष वसुली व 

बुलडाणा जिल्ह्यापुरते 
डॉ . पंजाबराव देशमुख विक्री अधिकारी . 
नागरी सहकारी पतसंस्था 

मर्या. बुलडाणा 


अटी. -१. आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था कार्यालयास सादर करावी. 
___ ४. आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूल केलेला 
सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ -१ ”, “ अ -२ ”, 
“ अ - ३ ” व “ अ - ४ ” मध्ये ठेवावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 


१७ 


६ . मा . उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र. क्र. २३१ /१५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम 
१०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

१० . आपण वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी .................... सहकारी बँक / पतसंस्था ................. 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२. आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

१३ . नूतनीकरणाचा प्रस्ताव मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा., पुणे यांचेपरिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मध्ये 
दिलेल्या सूचनेनुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा. 


नानासाहेब चव्हाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, बुलडाणा . 


भाग एक ( म . उ. वि .) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २१- २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा यांचे कार्यालय 
वाचावे. - ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६( २ ), दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र . ना. बँका/ डी - ४/ ना.पत / क. १५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त, कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना . पत / डी - ४ /पतसंस्था का . क. १५६ / ११/ दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश . 
( ६ ) व्यवस्थापक , भारतीय माजी सैनिक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., बुलडाणा र.नं . ३३९ यांचे पत्र जा .क्र . ८२९ / 

२०१८ , दिनांक ९ मार्च २०१८ व संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ च्या सभेतील ठराव 
क्र . ३ ची सत्यप्रत . 


आदेश 
क्रमांक वसुली / कलम १५६ / अधि. प्रदान / १८६७ / २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा या आदेशान्वये , 
भारतीय माजी सैनिक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. बुलडाणा, र.नं. ३३९ , ता.जि . बुलडाणा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री .किसनराव कडूबा भोजने विशेष वसुली व विशेष वसुली व 

बुलडाणा जिल्ह्यापुरते 
विक्री अधिकारी , विक्री अधिकारी 
भारतीय माजी सैनिक 
नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या. बुलडाणा र.नं . ३३९ 


अटी. - १. आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील 

३. आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ- ४ ” व “ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था कार्यालयास सादर करावी. 

४ . आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील. 
__ _ ५. आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूल केलेला 
सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ-१ ”, “ अ-२ ”, 
“ अ- ३ ” व “ अ - ४ ” मध्ये ठेवावी . 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व 
नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९४० १९ 

७. आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ . शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र. क्र . २३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम 
१०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

१०. आपण वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ................... सहकारी बँक /पतसंस्था ................ " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
___ १२. आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्जरक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता 
येणार नाही. 

१३. नूतनीकरणाचा प्रस्ताव मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म .रा ., पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मध्ये 
दिलेल्या सूचनेनुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा . 


नानासाहेब चव्हाण, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, बुलडाणा . 


भाग एक ( म. उ.वि . ) -३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा यांजकडून 
वाचावे. -( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

_ १५६( २), दिनांक १९ मार्च १९६८. 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र .१२० / १५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना . बँका / डी - ४/ ना . पत / क. १५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त , कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना. पत / डी -४ / पतसंस्था का . क. १५६/११/ दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) सरव्यवस्थापक, शिवाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., बुलडाणा र.नं . ३४१/ ०४ , ता .जि . बुलडाणा यांचे पत्र 

जा . क्र . शि . ना . स . प . / प्रशासन १५४ / २०१७-१८ . दिनांक १४ फेब्रवारी २०१८ रोजीचे पत्र व संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या 
दिनांक २२ जानेवारी २०१८ च्या सभेतील ठराव क्र . ९ व १० ची सत्यप्रत . 


आदेश 
क्रमांक वसुली/ कलम १५६/ अधि. प्रदान / १८६८ / २०१८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , नानासाहेब चव्हाण , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा या आदेशान्वये , 
शिवाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., बलडाणा, र. नं . ३४१ / ०४ , ता .जि . बुलडाणा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) ___ ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री .किसनराव कडूबा भोजने विशेष वसुली व विशेष वसुली व 

बुलडाणा जिल्ह्यापुरते 
विक्री अधिकारी, विक्री अधिकारी . 

शिवाजी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या., बुलडाणा र.नं . ३४१ / ०४ 

ता. जि . बुलडाणा 


अटी. - १. आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था कार्यालयास सादर करावी . 

४ . आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

५. आपण केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूल केलेला 
सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ-१ ”, “ अ- २ ", 
“ अ - ३ ” व “ अ - ४ ” मध्ये ठेवावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१- २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६ , शके १९४० 


२१ 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १९४२ /२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व 
नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ . शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ”किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

१०. आपण वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी .................... सहकारी बँक / पतसंस्था ......... 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२. आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता 
येणार नाही. 

१३. नूतनीकरणाचा प्रस्ताव मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा., पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मध्ये 
दिलेल्या सूचनेनुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा . 


नानासाहेब चव्हाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, बुलडाणा. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No . A3902(i)/ 2017 . — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to 
grant the following Officer leave for the period mentioned againsthis name : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period of leave 


1 Shri A . R . Deore , 

Earned Leave for 90 days from 25th October 2017 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

to 22nd January 2018 . 
JudicialMagistrate First Class , 
Kalwan , districtNashik 

On return from leave Shri A . R . Deore , will be reposted as Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate First Class , Kalwan , District Nashik 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil services (pay) Rules, 1981 that Shri A . R . Deore 
would have continued to officiate as Joint Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate First Class , 
Kalwan , District Nashik had he not proceeded on leave during the above period . 

(11) 
The Charge during the leave period of Shri A . R . Deore is kept with Smt. S . S . Parkhi, Civil Judge 
Junior Division and Judicial Magistrate First Class ,Kalwan , District Nashik . 


Bombay, 
dated 23rd November 2017 . 


M . S . GUPTA , 
Registrar, 
(Insp . 11) 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

ORIGINAL SIDE 


No. G /769/606 . — In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Constitution of India and by 
vintue of the powers conferred under rule 54 (a ) of the Bombay High Court, Orginial Side Service Rules , 
2002 the Hon ble the Chief Justice is pleased to re - employ Shri Mohammed Ibrahim , Personal Assistant 
(who was due for retirementon superannuation with effect from 31stMay 2014 and thereafter availing three 
years six months of re -employment in service with effect from 1st June 2014 which period is expiring on 
30th November 2017 ) with effect from 1st December 2017 ( B . O .H .) for a period of six months , purely on 
temporary basis on the establishment of the High Court, Original Side , Bombay on the following condi 
tions - 

( 1) That he shall be liable to be terminated from service without any notice and without assigning 
any reason ; 

( 2 ) That he will notbe entitled to count his new service for the purpose of pension and promotion . 

( 3 ) That his pay will be fixed as per Rule 157 of the Maharashtra Civil Services (pension ) Rules, 
1982 and his pay fixation will be done separately ; 

(4 ) Thathis pay including grade pay of the post senior Private Secretary is protected . 

(5 ) Thathe is not entitled for the perks and benefits applicable to the post of Senior Private Secretary . 

Attention of Shri Mohammed Ibrahim , is invited to the provision of Chapter XIV of the Maharashtra 
Civil Service (Pension ) Rules , 1982, as required under Rule 155 thereof. 


By order and in the name of the Hon ble Chief Justice , 


Bombay, 
dated 30th November 2017 . 


D . V . SAWANT, 
Registrar (O .S )/Prothonotary and SeniorMaster 

High Court, Bombay 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 


3 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1202 /2017 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Name and Designation 

Period 
1 Shri A . S . Waghwase , 

Ex- post facto sanction to the Commuted leave 
Principal District and Sessions Judge , for 2 days i.e on 3rd November 2017 and 4th 
Nandurbar. 

November 2017 suffixing holiday on 5th November 

2017 . 
2 Shri S . M . Modak , 

Ex- post facto sanction to the Earned leave for 5 
Principal District and Sessions Judge , days from 4th November 2017 to 8th November 
Pune . 

2017 with permission to leave headquarter from 3rd 
November 2017 ( A .O . H .) to 8th November 2017 

(upto 8.00 p .m .). 
3 Smt. K . V . Thakur, 

Ex-post facto sanction to the Earned leave for 
Judge , 

2 days i. e . on 8th November 2017 and 9th 
Family Court, Nashik . 

November 2017 . 
4 Shri V . D . Dongre, 

Earned leave for 3 days from 8th November 
Principal District and Sessions Judge , 2017 to 10th November 2017 suffixing holidays 
Nagpur. 

on 11th November 2017 and 12th November 2017 
with permission to leave headquarter from 7th 
November 2017 ( A . O . H .) to 13th November 2017 

( B . O . H .). 
5 Shri Y . G . Khobragade , 

Earned Leave for 3 days from 13th November 2017 
Principal District and Sessions Judge , to 15th November 2017 prefixing holidays on 11th 
Dadra and Nagar Haveli, At- Silvassa . November 2017 and 12th November 2017 with 

permission to leave headquarter from 10th November 

2017 ( A . O . H .) to 16th November 2017 ( B . O .H .) . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Name of the Judicial Officer 


1 


Shri A . S . Waghwase 


2 Shri S . M . Modak 


Judicial Officers with whom charge 
is kept during the leave period of concern 

Judicial Officers. 
Shri H . B . Gaikwad , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nandurbar . 
Shri J. T. Utpat, District Judge - 1 , and 
Additional Sessions Judge, Pune . 
Smt. U . M . Nandeshwar, District Judge -2 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 
Shri V . P . Gaikwad , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nagpur . 
Shri M . R . Deshpande , Principal District and Sessions 
Judge , Daman and Diu at Daman . 


3 


Smt. K . V . Thakur 


4 Shri V. D . Dongre 


5 


Shri Y . G . Khobragade 


Bombay , 
dated 23rd November 2017 . 


M . S . GUPTA 

Registrar , 
(Insp . 11) . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २१ - २७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९४० 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A3902(i)/ 2017 . — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to 
grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
Smt. S . M . Patil, 

. . . Meternity leave for 180 days from 2nd December 
Joint Civil Judge ( Junior Division ) 

2017 to 30th May 2018 with permission to leave 
and JudicialMagistrate , First Class , headquarter from 30th November 2017 ( A . O .H .) till 
Pauni, Dist. Bhandara . 

31st May 2018 ( B . O .H .) as provided under 
Government Resolutions dated 24th August 2009 

and 15th January 2016 . 
On return from leave Smt. S . M . Patil , will be reposted as Joint Civil Judge (Junior Division ) and 
JudicialMagistrate , First Class , Pauni, Dist. Bhandara . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that Smt. S . M . Patil , 
would have continued to officiate as Joint Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First 
Class , Pauni, Dist. Bhandara had she not proceeded on leave during the above period . 


The Charge during the leave period of Smt. S . M . Patil is kept with Shri S . S . Sayyad , Civil Judge 
Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Pauni, Dist. Bhandara . 

* Note . Necessary entry shall be taken in Original service book of Smt. S . M . Patil regarding 
Maternity leave has been granted as per aforesaid Government resoluations. 

Two attested photocopies of Bond submitted by Smt. Patil, as prescribed in Government Resolution 
dated 15th January 2016 are forwarded to your office for pasting the same in her original service book 
as well as your official record . 

M . S . GUPTA , 
Bombay , 

Registrar, 
dated 27th November 2017 . 

(Insp . II). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No . A3902 (i)/ 2017 . — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to 
grant the following Officer leave for the period mentioned against her name — 
Name and Designation 

Period 
Smt. Dhanshree R . Bhandari, 

Meternity leave for 180 days from 21st November 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division , 2017 to 19th May 2018 with permission to leave 
and JudicialMagistrate , First Class , headquarter. 
Nandurbar. 

On return from leave Smt. Dhanshree R . Bhandari , will be reposted as 2nd Joint Civil Judge Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , Nandurbar. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that Smt. Dhanshree 
R . Bhandari, would have continued to officiate as 2nd Joint Civil Judge Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nandurbar had she not proceeded on leave during the above period . 

(11) 

period of Smt. Dhanshree R . Bhandari is kept with Shri Pushkar 
Hemadri Joshi, Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Nandurbar. 


Bombay , 
dated 29th November 2017 . 


M . S . GUPTA , 

Registrar, 
( Insp . II). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 1/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJÍ 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : 1/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


